दिनांक १६.०६.२०२४ ते दिनांक २१.०६.२०२४ या 
कालावधीत द नेदरलँडस येथे कचरा पुरवठा साखळी 
व्यवस्थापन (Waste Supply Chain Management) 
प्रशिक्षण दौऱ्याकरिता संबंधीत अधिकारी यांना उपस्थित 
राहण्यास मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : स्वमअ-२०२४/०७९७६३७२७/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :११ जून, २०२४ 

वाचा:- 

१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक:परदौ -१४२०/प्र.क्र.२६/११, दि. ०१.०२.२०२१ 

२. झासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.७३/नवि-३४, दि. १५.०७.२०२२ 

३. द नेदरलँडस देशाचे वाणिज्य दूत यांचे क्रमांक BOM/EA/202¥/004, दिनांक ५ एप्रिल, २०२४ चे 

पत्र. 

प्रस्तावना :- 


केंद्र शासन व द नेदरलॅडस देशा यांच्यामध्ये घनकचरा व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने भागिदारी कार्यरत 
असून त्याअंतर्गत २३ ऑक्टोबर, २०२३ रोजी एकात्मिक घनकचरा व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरु करण्यात आलेला 
आहे. या एकात्मिक घनकचरा व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत दिनांक १६ जून, २०२४ ते दिनांक २१ जून, २०२४ या 
कालावधीत द नेदरलँडस येथे कचऱ्याचे व्यवस्थापन (Waste Supply Chain Management) बाबत प्रशिक्षण 
कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करण्यासाठी दोन 
देशामधील द्विपक्षीय भागीदारी वाढविणे हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. घनकचरा व्यवस्थापनातील महाराष्ट्र 
राज्याचे स्थान पाहता सदर प्रशिक्षण कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी स्वच्छ भारत अभियानाच्या संचालकांना 
पाठविण्याबाबत कळविण्यात आलेले आहे. . 


शासन आदेडा :- 


द नेदरलेॅंडस येथे कचऱ्याचे व्यवस्थापन (Waste Supply Chain Management) बाबत प्रशिक्षण 
are दिनांक १६ जून, २०२४ ते दिनांक २१ जून, २०२४ या कालावधीसाठी सदर दौर्‍्याकरीता खालील 
तक्त्यात नमूद अधिकारी यांना उपस्थित राहण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव पदनाम 
Le श्री. नवनाथ वाठ संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुंबई 


२. यासाठी खालील अटी व शर्ती राहतील- 
१. सदर परदेश दौऱ्याचा कालावधी हा प्रवास कालावधी धरून दिनांक १५ जून, २०२४ ते दिनांक २३ 
जून, २०२४ पर्यंत राहील. 


शासन आदेश क्रमांकः दौरा-२०२३/प्र.क्र.२०/नवि-३४ 


२. सदर परदेश era प्रवासखर्च व विमा याबाबतचा Wd स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) यांच्या 


क्षमता बांधणी या घटकाखालील उपलब्ध निधीतून भागविण्यात यावा. 

३. परदेश दौऱ्यासाठी जाणाऱ्या उक्त अधिकाऱ्यांच्या सदर दौऱ्याचा कालावधी हा कर्तव्य कालावधी 
म्हणून गृहीत धरण्यात यावा. 

४. शासनाच्या विहीत नियमानुसार सदर दौऱ्याच्या कालावधीत त्यांना प्रवास भत्ता/महागाई भत्ता व 
इतर अनुषंगिक खर्च अनुज्ञेय असतील. 

५. सदर परदेश दौऱ्यासाठी जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी कार्यालयात हजर होते वेळी दौऱ्यासंबंधीचा विस्तृत 
अहवाल प्रशासकीय विभागास तसेच सामान्य प्रशासन विभागास सादर करावा. 

६. सदर परदेश दौऱ्यासाठी जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सध्याच्या नियमांनुसार परकीय चलन 
काढण्यासाठी भारत सरकारच्या आर्थिक व्यवहार विभागाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून त्यांच्या 
स्वत:च्या संसाधनांमधून वैयक्तिक खर्चासाठी मान्यता देण्यात येत आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक 
व्यवहार मंत्रालयाच्या मंजुरीच्या आधारे ते संबंधित देशातील कोणत्याही अधिकृत डीलरकडून केंद्र 
शासनाच्या विहित मर्यादेत परकीय चलन नेऊ शकतील. 


सदर शासन Tea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६१११७०५०६०६२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


९. 
qo, 
११. 


Digitally signed by ANIRUDDHA VENKTESH JEWLIKAR 

A N | R U D D H A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=29c6c42b581 1a121a201ecd7aceaac3251c7d1 


V F N KT EF S H ded3 1ff1b6e1a88d86b600c6bd, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=B986D5 1C7C29938C2BBB53D563F07DF 
C61C84B730CB9118407ECAB6A27C67C4C, 
J EW | | KA R cn=ANIRUDDHA VENKTESH JEWLIKAR 
Date: 2024.06.11 17:25:28 +05'30' 
(अनिरुध्द व्यं. जेवळीकर ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

सचिव, गृहनिर्माण व शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 
सचिव, अर्थ मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 
अतिरिक्त मुख्य सचिव (सा.प्र.वि.) कार्यासन-११, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (नवि-२) , मंत्रालय, मुंबई-३२ 
महालेखापाल-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

उप सचिव, नवि-३४/ नवि-१४, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुंबई. 

निवडनस्ती नवि-३४. 


